अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बदली- 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२२/प्र.क्र २६९ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक:- ७ फेब्रुवारी,२०२३ 

शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 

पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले 
आहेत. सदर अधिनियमातील कलम ४(४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या MGA लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात 
नमूद अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

क्र. सध्याचे कार्यालय 

(त्व २ ३ १७८ 

7 श्री. किशोर भि. पागोरे शिक्षणाधिकारी (योजना), जि.प. | प्रशासकीय 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प. । यवतमाळ कारणास्तव रिक्‍त 
बुलढाणा पदावर 


३. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
४. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०७१६५६१६५६२१ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TIKARAM WAMAN 
KARPATE 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व शिक्षण संचालक. 

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/नि.शि.) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्तालयामार्फत) 


AND AD 


०८ 


Cc 
eS 
२_- यर्‍-- -> Dee lec a 


mm 


प्रत माहितीस्तव 

१.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

3३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


